स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८या 
कालावधीच्या दि.११.१२.२०२० रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६८/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २९ मे, २०२४. 


वाचा - शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, 
दि.११.१२.२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. 


२. दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये अभियंत्यांच्या 
नावामध्ये बदल, नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकात बदल, सेवाज्येष्ठतेमध्ये बदल व सेवा ज्येष्ठतेमध्ये 
नव्याने GAM करण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेले आहेत. सदर प्रस्तावातील 
कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने आवश्‍यक त्या सुधारणा करण्यात येत आहे. शासन परिपत्रक 
दि.११.१२.२०२० मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे विवरणपत्र “परिशिष्ट-घ” यासोबत जोडण्यात 
आलेले आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र. ३४४/२०२०, 
श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज क्र. ३२९/२०२०, श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण 
अर्ज क्र. ५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ३६/२०२१, श्री.सचिन 
आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र. १४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.६८/आस्था-१ 


यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, 
श्री. भैय्या रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती सुजाता एस. भातकुले व श्रीमती वृशाली एस. ARTS यांनी 
अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. 
११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.गणेश केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ 
नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल 
केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१, श्री. Arar अहिरे व इतर यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र. ६९९/२०२३ मा.उच्च 
न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट fide स्टॅम्प नं. १७०१/२०२३ तसेच इतर सर्व 
न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आल असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०५२९१२४९२५७७१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सोबत :- परिशिष्ट “घ”. 


igitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c5bd45dd711c0d1e07174dcf0c8670425f953a991962687¢4 
be78f5251636a62, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


H A D ) p EF serialNumber=447C8B1 1201 DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16EC6 
35920CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 


Date: 2024.05.29 13:03:21 +05'30' 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
३. परिशिष्ट “घ”मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, द्वारा- संबंधीत अधीक्षक अभियंता, 
४.कार्यासन अधिकारी सेवा-३ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शाध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३ / प्र.क्र. ६८ /आस्था-१, दिनांक २९/०५/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "घ" 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दि. 99.92.2020 रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. 


श्री./ 
श्रीमती 


कर्मचाऱ्याचे नांव 


जन्म दिनांक 


जात प्रवर्ग 


शैक्षणिक 
अर्हता 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
संवर्गात ज्या 
पदावरुन आले 
त्या पदाचे नांव 


निम्न 
पदावरील 
नियुक्तीचा 

दिनांक 


आस्थापने 
चा प्रकार 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक या 
संवर्गात समावेठान 
झाल्याचा दिनांक / 
सरळसेवेने हजर 
झाल्याचा दिनांक 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची 
अर्हताकारी 
परीक्षा / 
विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण आहे 
किवा कसे 


स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक पदाची 
आर्हताकारी परीक्षा 
/ विभागीय परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्या पासून 
सूट मिळाली आहे 
किंवा कसे 


सध्याचे 
मंडळ 
कार्यालय 


जेष्ठतेचा 
दिनांक 


अभिप्राय 


| oo | 


§ 


| oo» | 


| ० 


[| oa 


१२ 


१३ 


| ow 


a4 


१७०९-अ 


श्रीमती 


२७-०४-१९८५ 


खुला 


वास्तुशास्त्र 
आरेखक 


सरळसेवा 


नियमित 


३०-०५-२००८ 


उत्तीर्ण 


सातारा 


३०-०५-२००८ 


अ. अ. सा. बां. मं., 


सातारा यांनी दि.१०.११.२०२३ रोजीच्या 


प्रस्तावान्वये 


ज्योती प्रकाश सावंत) 


न्वये श्रीमत सई 
j 
करण्याबाबत सादर केलेल्या 


यांच्या ज्येष्ठतेमध्ये 
ल्या कागदोपत्री पुराव्यास 


सचिन आटकेकर (लग्नापुर्वीचे नाव 


सुधारणा 


अनुसरुन 


सई सचिन 


करण्यात येत 


चिन आटकेकर 
हा ज्येष्ठता दिनांक म्हणून प्रदान 
यास्तव, 


दिनांक ३१.०५.२००८ 
आहे. य 
केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 


कर यांना त्याच्या नियुक्तीचा 


दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 


यादीतील अ.क्र. १७०९ वरील 


श्रीमती शाहिस्तापरवीन 


पांडूरंग अंबादास 


मापारी 


परवीन 
दस्तगीर मुलाणी) यांचे खाली व 
री यांचेवर दि.१७०९-अ येथे श्रीमती 


मोहसीन मुलाणी (शहिस्तापरवीन 
अ.क्र. १७१० वरील श्री. 


सई सचिन 


तसेच अ.क्र. 2432 येः 


चिन आटकेकर यांचे स्थान 
थील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


न निश्चित करण्यात येत आहे. 


२०१२-अ 


श्रीमती 


उर्मिला 
विजयकुमार 
पाटील 


०५-१०-१९८१ 


खुला 


डी.सी.आर. 
्ई 


सरळसेवा 


नियमित 


२७-०८-२००८ 


उत्तीर्ण 


रा. म. मं. 
पुणे 


२७-०८-२००८ 


२७.०८.२००८ हा 
येत आहे. यास्तव. 
अंतिम ज्येष्ठता यादीतील 
भानुदास चवरे यांचे 
पुरुषोत्तम पाटील 
विजयकुमार पाटील 


w. 


अ.अ.रा.म. मं. पुणे यांनी 
प्रस्तावान्वये श्रीमती 
यांच्या सेवा ज्येष्ठतेम' 
केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन श्रीमती 
विजयकुमार पाटील यांना त्यांचा नियुक्तीच्या 
ज्येष्ठता 
, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 


ल्या 


गदीती 
re खाली 


उर्मिला 
ध्ये 


यांचेवर २०१२-अ येथे श्रीमती 


नी दि. १०.०८.२०२३ रोजीच्या 
विजयकुमार पाटील, स्था.अ.स. 
करण्याबाबत सादर 
उर्मिला 
दिनांक 
दिनांक म्हणून प्रदान करण्यात 
केलेल्या 
ल अ.क्र. २०१२ वरील श्री.रमेश 


ली व २०१३ वरील श्री. अविनशा 
उर्मिला 


सुधारणा करण्याब 


ल यांचे 


चे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


तसेच अ.क्र. २८०७ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३ / प्र.क्र. ६८ /आस्था-१, दिनांक २९/०५/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "घ" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दि. 99.92.2020 रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे नांव| जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग| शैक्षणिक स्थापत्य निम्न | आस्थापने स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे | जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती अर्हता | अभियांत्रिकी | पदावरील | चा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी मंडळ दिनांक 
सहाय्यक = | नियुक्तीचा सहाय्यक या ।सहाय्यक पदाची | सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या | दिनांक संवर्गात समावेशन | अर्हताकारी । आर्हताकारी परीक्षा 
पदावरुन आले झाल्याचा दिनांक / | परीक्षा / / विभागीय परीक्षा 
त्या पदाचे नांव सरळसेवेने हजर | विभागीय परीक्षा | उत्तीर्ण होण्या पासून 
झाल्याचा दिनांक | उत्तीर्ण आहे | सूट मिळाली आहे 
किवा कसे किंवा कसे 
[__१___| २ 3 | + | 4 & | 8 | टु श्र | ० [ oa q १२ १३ | ow | 8 १५ 
२१२४-अ | श्री. | आशिष २५-०८-१९८१ | अ.जा. बी. ई. सरळसेवा | नियमित १६-१०-२००८ उत्तीर्ण | नागपूर | १६-१०-२००८ |अ. अ. सा. बां. मं. नागपूर यांनी दि. ०४.१०.२०२३ रोजीच्या 

अंबादास गजभिये (सिव्हील) प्रस्तावान्वये श्री. आशिष अंबादास गजभिये, स्था.अ.स. 
यांच्या नियुक्‍ती दिनांक तसेच सेवा ज्येष्ठता दिनांकमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास 
अनुसरुन श्री. आशिष अंबादास गजभिये यांच्या नियुक्‍ती 
दिनांक तसेच ज्येष्ठता दिनांकात सुधारणा करण्यात येत 
आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. २१२४ वरील श्री. यादवराव 
वासुदेवराव जुवार यांचे खाली व २१२५ वरील श्री.नितीन 
वासूदेवराव झोडे यांचेवर २१२४-अ येथे श्री. आशिष अंबादास 
गजभिये यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच अ.क्र. 
२१२८ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 

२१९०-अ | श्री. सुधीर सिताराम | १६-१०-१९६८ | खुला | डी.सी.इ. | सरळसेवा | नियमित | ०९-०३-२००९ उत्तीर्ण i पुणे । ०९-०३-२००९ |अ. अ. सा. बां. मं. पुणे यांनी दि. २७.०४.२०२३ रोजीच्या 

भोगावडे प्रस्तावान्वये श्री. सुधीर सिताराम भोगावडे, स्था.अ.स. यांच्या 

नियुक्‍ती दिनांक तसेच सेवा ज्येष्ठता दिनांकमध्ये सुधारणा 


करण्याबाबत 


बाबत सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्यास 
श्री. सुधीर सिताराम भोगावडे यांच्या 


ज्येष्ठता 
दि.११. 


यादीतील 


२१९०-अ येथे 


दिनांकात सुधारणा 
१२.२०२० रोजी प्रसिध्द 
ल अ.क्र. २१९० वरील श्री. 
२१९१ वरील श्री.संदिप 


करण्यात 


म 


अनुसरुन 
नियुक्‍ती दिनांक तसेच 
त येत आहे. यास्तव, 


ध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता 


धुकर शांकर ठाकरे यांचे 


उत्तमराव 


मराव बुले यांचेवर 


थे सुधीर आत्माराम भोगावडे 


करण्यात येत 


करण्यात येत 


त आहे. 


त आहे. तसेच अ.क्र. २२२ 


वडे यांचे स्थान निश्चित 
७ येथील नोंद रद्द 


शासन शाध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२३ / प्र.क्र. ६८ /आस्था-१, दिनांक २९/०५/२०२४ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट "a" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दि. 99.92.2020 रोजी प्रसिध्द केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि. ०१.०१.१९८९ ते दि. ३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता सूची मधील सुधारणांबाबतेचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. । श्री./ ।कर्मचाऱ्याचे नांव| जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग| शैक्षणिक स्थापत्य निम्न | आस्थापने स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे | जेष्ठतेचा अभिप्राय 
श्रीमती अर्हता | अभियांत्रिकी | पदावरील | चा प्रकार | अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी अभियांत्रिकी मंडळ दिनांक 
सहाय्यक = | नियुक्तीचा सहाय्यक या ।सहाय्यक पदाची | सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या | दिनांक संवर्गात समावेशन | अर्हताकारी । आर्हताकारी परीक्षा 
पदावरुन आले झाल्याचा दिनांक / | परीक्षा / / विभागीय परीक्षा 
त्या पदाचे नांव सरळसेवेने हजर | विभागीय परीक्षा | उत्तीर्ण होण्या पासून 


झाल्याचा दिनांक | उत्तीर्ण आहे | सूट मिळाली आहे 
किवा कसे किंवा कसे 


[__१___| २ ३ | + | 4 & | 8 | ८ 8 | ० [| oa १ १२ १३ | ow १५ 
३०२३-अ | श्रीमती | आश्विनी मोहन | ०४-०६-१९९२ | इ.मा.व. | स्था.अ.स. | सरळसेवा ; नियमित | ०९-०७-२०१५ उत्तीर्ण i नाशिक | 08-09-2094 |अ.अ. रा. म. मं. पुणे यांनी दि. २८.०४.२०२३ रोजीच्या 
नाळे कोर्स प्रस्तावान्वये श्रीमती आश्विनी मोहन नाळे, स्था.अ.स. यांचा 


ज्येष्ठता सूचीत समावेश करण्याबाबत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या कागदोपत्री पुराव्यांस अनुसरुन श्रीमती आश्विनी 
मोहन नाळे यांना त्यांचा नियुक्‍ती दिनांक म्हणजेच 


०९.०७.२०१५ हा ज्येष्ठता दिनांक म्हणून प्रदान करण्यात येत 
आहे. यास्तव, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र. ३०२३ वरील श्री. रणजित प्रभाकर 
आंबुले यांचे खाली व ३०२४ वरील संतोष रुपचंद तायडे 
यांचेवर ३०२३-अ येथे श्रीमती आश्विनी मोहन नाळे यांच्या 
नावाचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे. 


